दिनांक १७ ते २२ डिसेंबर,२०१८ या 
कालावधीत भोपाळ, मध्य प्रदेश येथे आयोजित 
अखिल भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा 
२०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 


होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७४/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-१५ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१८-१९/सीसीएससीएसबी; दिनांक २७.११.२०१८. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ फुटबॉल/२०१८-१९, 
दि.०५.१२.२०१८. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/१८-१९/का-४/२३१०, दि.१२.१२.२०१८. 
: शासन निर्णय : 


दिनांक १७ ते २२ डिसेंबर,२०१८ या कालावधीत भोपाळ, मध्य प्रदेश येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग 
घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता ओव्हल मैदान, चर्चगेट, मुंबई येथे दि.०४ 
डिसेंबर, २०१८ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, 
प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे 
रु.१,०१,५५०/- (रुपये एक लाख एक हजार Waal पन्नास फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही 


अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास 
पात्र ठरतील, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू 
प्रशिक्षक/ व्यवस्थापक यांना दिनांक 92 ते १४ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीत प्रशिक्षण 
शिबिरासाठी व दिनांक १७ ते २२ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 
दिनांक ११ डिसेंबर, २०१८ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय 
जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७४/क्रीयुसे-२, 


ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी 
मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


५. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९,दिनांक११ 
मे,१९८९ वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १२ ते २४ डिसेंबर,२०१८ (प्रशिक्षण 
शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) या काळातीळ कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून 
समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित 
विभागाच्या/ कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणा-या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा- 
९,दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना 
अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- 
एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब 
म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 
असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवाळय जिमखाना 
यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे 
आव्यक राहिल. 


७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व 
युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी 
सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितळेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७४/क्रीयुसे-२, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावरउपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१५१५१३१८३८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao 


Rajendra Pawar 


DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C 


Shan karrao Pawar = IN, S = Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = School Education 
and Sports Department 
Date: 2018.12.15 15:21:42 +05'30' 


( राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 


र्‌. 
१०. 
११: 


. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 


मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १७ ते २२ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीत भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे आयोजित केलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या फुटबॉल संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्डाविणारे विवरणपत्र. 


खेळाडूचे नाव वपदनान ।ट्रकसूट|किटबग विभाग / कार्यालय 


श्री. दिळीप मोहन सोलंकी, | होय | होय निक बांधकाम विभाग, प्रश्‍ा-४, मंत्रालय, मुंबई. 
सफाईंगार 


२ | a. तुषार प्र भोसळे, तलाठी | होय | होय सिल कार्यालय, हातकणंगले, ता. हातकणंगले, 


३ | श्री. अरविद ज. नागा, शिपाई | होय 


४ | श्री. जयेश ध. सुसविरकर, होय आयुक्त कार्यालय, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई. 
न 
श्री. प्रविण राजेंद्र वाघेला होय जे.जे. रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
हीची 
श्री. अतुल नटवर पटेल होय 'कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई -१ 
——— 


७ | श्री. बिपीन अमृत सोलंकी, होय | होय जजि.जे. रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
सफाईंगार 
८ | श्री. निलेश मा. कोळी होय क न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 


श्री. आशिष पाटील, शिपाई होय 


ie श्री. दिपक पा. चिमणकारे, होय अभियंता ,घाटघर जलविद्युत विभागीय 
शाखा अभियंता थक क्र.३ ,कळवा ,ठाणे. 
श्री. परेश नरेश सोलंकी, होय । होय जि.जे. रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
सफाईगार 


१२ | श्री. प्रताप विजय वाघेला होय PA. रुग्णालय, भायखळा, मुंबई 
न 
१३ | श्री. विश्वनाथ सुंदर शोट्टी .ते. रुग्णालय, मुंबई. 
ची 
१४ | श्री. गौस सैफुद्दीन मकानदार, | होय | होय jeer कार्यालय, आजरा. 

ie दिंड hal ane 
१५ | श्री. स्वप्निल द. करपे, होय | होय ही अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७४/क्रीयुसे-२, 


१६ | श्री. गणेडा मोहन जाधव, 


qo | श्री. प्रश्ञांत बा. पाटील, वरिष्ठ | होय | होय जिल्हाव सत्र न्यायालय, कोल्हापूर, कसबावडा 
लिपिक कोल्हापूर 


१८ | श्री. भरत चिणकाटे, मुख्य होय | होय ।१, महाराष्ट्र बटा, एन.सी.सी. जुने सचिवालय आवार, 


लिपिक 


२० | श्री. महेश नरशी सोलंकी, होय PA. रुग्णालय, भायखळा, मुंबई 
lem | 

29 | श्री. संजय बा. कदम, होय महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहा. कक्ष अधिकारी, 
प्रशिक्षक 

२२ | st. संजय म. पोफळे, होय | होय नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी, 
व्यवस्थापक 


Digitally signed by Rajendra Shank: 


रि Pawar 
Rajendra DN: CN = Raje hankarrao Pawar, C = IN, 5 


Maharashtra, O = Government it Of Maharashtra, 


Shankarrao Pawar © bat: zote12.15 152207 40830 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक १७ ते २२ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीत भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे आयोजित केलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या फुटबॉल संघासाठी होणाऱ्या 
खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र तपशील मंजूर रुपये 
१) | पूर्व चाचणी : P| 
निवड चाचणीसाठी लागलेली लेखन सामुग्री, स्टेन्सील, स्टेन्सील पेपर्स, पोष्टाचे स्टम्प, ५००/- 
लिफाफे तसेच मैदानाची व्यवस्था पहाणे इत्यादि झालेला खर्च. शिंग 
| 
निवड चाचणीस उपस्थित राहिलेल्या ३ पंचाचे मानधन (५०० x 3) 
फुटबॉल मैदान तयार करण्यासाठी मोबदला 
निवड चाचणीस उपस्थित अधिकारी, निमंत्रक, स्वयंसेवक, पंच व प्रतिनिधी यांच्या २,०००/- 
अल्पोपहार व चहापाणीवरील खर्च. शिया 
३) | प्रशिक्षण शिबीर : दिनांक १२ ते १४ डिसेबर, २०१८ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबीरासाठी ८,१००/- 
मैदानाचे भाडे, प्रशिक्षकाचे मानधन, प्रशिक्षक, खेळाडूंकरिता अल्पोपहार इ. वरील होणारा शं 
खर्च 


४) | क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च :- 


र र 


२२ गॅलक्सी सेथेटिक शाईनिंग कलांथ जर्सी (मोनोग्राम व क्रमांकासह) रु.४००/- प्रमाणे. 


८,८००/- 


गॅलक्सी 


& | २२ गॅलक्सी सेथेटिक शाईनिंग क्लॉथ MICA रु. ३००/- प्रमाणे. ६,६००/- 


२२ मोठे टावेल्स रु. १००/- प्रमाणे २,२००/- 


२० जोडी निविआ डिलक्स क्वालिटी प्रो.२ सिनगार्डस्‌ रु.१५०/- प्रमाणे (कॉमन किट) 


ळ 


३,०००/- 


१ जोडी चामडयाचे हातमोजे (गोलरक्षकसाठी) ८००/- 


चामः e ) 
22 जोडी डिलक्स प्राईम नायलॉन पायमोजे रु.१००/- प्रमाणे. (स्टॉकोंग्ज) 2,200/- 
२० जोडी अँकलेटस्‌ रु. १००/- प्रमाणे (कॉमन किट) 2,000/- 
3 | २० जोडी नायलान निकप्स रु. १००/-प्रमाणे (कॉमन किट) २,०००/- 


२२ जोडी वार्नअप शूज (मार्चपास व मैदानात वापरण्यासाठी रु. ४००/- प्रमाणे. 


A 


Ui ( 
१ जोडी गोलरक्षकसाठी wh नि्कप १५०/- 


-0 


me) me) 
०८ vol (५ LS] 9८ A) 


८,८००/- 


१,०००/- 


१५ | औषधे व इतर खर्च. 


जिमखाना ते सी.एस.टी. रेल्वे Keay जाणे - येणे टॅक्सी भाडे-- हमली खर्च. 


एकूण खर्च रुपये : (रुपये एक लाख एक हजार Weal पन्नास फक्त) रु.१,०१,५५०/- 


. Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 

Raj end fa S h an kKarrao DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government arashtra, 
OU = School Education and Sports Department 

Pawar Date: 2018.12.15 15:22:25 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


€ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र - क 
दिनांक १७ ते २२ डिसेंबर, २०१८ या काळावधीत भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे आयोजित केलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या फुटबॉल 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. ४ डिसेंबर, २०१८ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 
कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 
खेळाडूचे नाव विभाग / कार्यालय 


पक पा. चिमणकारे |शाखा अभियंता अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक 
.३, कळवा, ठाणे. 
भरत चिनकाटे मुख्य लिपिक ।१, महाराष्ट्र बटा, एन.सी.सी. जुने सचिवालय आवार, 
३ (दयानंद ना राजापकर सहायक सकीय मध्यवती मुद्रणालय, FARTS, मुंबई- ४. 
यांत्रिक 


चिन धो. पाटील, तलाठी सिल कार्यालय कागल, ता. कागल, जिल्हा- 


ल्हापर. 


द. करपे कनिष्ठ लिपिककार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
बाई पार्क, जिल्हा- कोल्हापूर. 


.जे. रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
११ | .जे. रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 

१२ .जे. रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
.जे. रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 


ज्य राखीव पोलीस बल प्रशिक्षण केद्र नानविल, दौड 
ल पुणे 


ल्ल अधिक्षक, gt TAT, ATT 
TT मोहन सोलंकी निक बांधकाम विभाग, प्रश्ञा-४, मंत्रालय, मुंबई. 


कार्यालय, कोल्हापूर 


२० तुषार प्रशांत भोसले तलाठी सिल कार्यालय, हातकणंगले, ता. हातकणंगले, 
ल्हा-कोल्हापूर. 


ल्हा अधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर 


२२ प्रतिक दिलीप मोहिते | कर सहाय्यक (राज्यकर सहआयुक्त (प्रशासन) कोल्हापूर विभाग, 
कोल्हापूर यांचे कार्यालय, वस्तू व सेवा कर भवन, 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७४/क्रीयुसे-२, 


द्र पालवणकर  । कक्ष अधिकारी पदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२४ प्रशांत बाबुराव पाटील | वरिष्ठ लिपिक जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर, कसबावडा 
,कोल्हापूर. 


अरविंद ज. नागा शिपाई न्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय 
धनंजय शिपाई ज्यकर आयुक्त कार्यालय, माझगांव, मुंबई 
२७ TT. कदम व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२८ संजय म. पोफळे सहा. कक्ष नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी 
२९ श्रीम. मंगळ नाखवा सहा. कक्ष न्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी 
३० श्रीम. अपर्णा जाधव सहा. कक्ष सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी 
३१ अनिरुध्द सू. देशपांडे । सहा. कक्ष सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी 
Rajendra 1. ne ae 
OU = School Education and Sports Department 
S h an karrao Pawar Date: 2018.12.15 15:22:53 40830 ह 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


